महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ मधील 
परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करणे, तसेच त्यांना अनुज्ञेय 
असलेल्या वार्षिक वेतनवाढी मंजूर करणेबाबत. 
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२००४ 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-१०/ २०११/प्र.क्र.१२५/आस्था-३अ 
२५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ३ जानेवारी,२०२२. 


संदर्भ:- 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्र.मविसे १०/२००८/ 
प्र.क्र.२५२/आस्था-३, दिनांक २९ ऑगस्ट,२००९. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही/प्र.क्र.५/९४/आठ, 
दिनांक ३.२.१९९४. 


आदेडा :- 


श्री.अरुण रामराव जाधव, यांची महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गात उपमुख्य कार्यकारी 
अधिकारी/गट विकास अधिकारी, गट-अ या पदावर संदर्भ क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये 
परिविक्षाधीन अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यांत आली होती. संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयामधील 
तरतुदीनुसार श्री. जाधव यांनी परिविक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी 
(जसे कामकाज समाधानकारक असणे, मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे, वर्तणूक शोभनीय 
असणे, तसेच परिविक्षाधीन काळात त्यांनी उपभोगलेल्या रजा विचारात घेणे) समाधानकारकपणे पूर्ण 
केल्या आहेत. 

तसेच, श्री.जाधव, यांनी दिनांक ४ ते ६ फेब्रुवारी,२०१५ या कालावधीत घेण्यात आलेली 
ऑक्टोंबर,२०१३ ची विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यामुळे खालील तक्त्यातील रकाना क्रमांक 
(पाच) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून श्री.जाधव यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यास 
शासन मंजूरी देत आहे. त्याप्रमाणे श्री. जाधव, यांना अनुज्ञेय असलेल्या वार्षिक वेतनवाढी देवून त्यांची 
वेतननिश्चिती तात्काळ करण्यात यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-१०/ २०११/प्र.क्र.१२ ५/आस्था-३अ 


अ. परिविक्षाधीन रुजू झाल्याचा परिवीक्षाधीन परिवीक्षाधीन 
क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव दिनांक कालावधीत कालावधी समाप्त 
घेतलेल्या रजा केल्याचा दिनांक 
Pe | 2 3 8 4 
श्री.अरुण रामराव २४.०९.२००९ निरंक ०७.०२.२०१५ 
हिं जाधव, गट-अ 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०३१८१३४१५८२० असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


विभागीय आयुक्त, पुणे 


Pawar 
Sanjay 
Rajaram 


Digitally signed by Pawar Sanjay 
Rajaram 

DN: c=IN, o=Government of 
Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a00eeebdc5 1e1ffb7d674 
7ffbcbbba333cca001d95359cbb1a 
2217118b054a9e, 
serialNumber=65afd54f6450ab9da 
3327c361bfc1f5f92e629b78ed9a4 
9381d3c9751f71254a, cn=Pawar 
Sanjay Rajaram 

Date: 2022.01.04 11:46:19 +05'30' 


(संजय पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


०८ AW A -0 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर/कोल्हापूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र१-२/ मुंबई/नागपूर. 


संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सबंधित जिल्हा परिषद. 


५. कार्या.आस्था-२, ग्राम विकास विभाग २५, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
मुंबई-४०० ००१. 
६. कार्या.आस्था-३, ग्राम विकास विभाग, 24, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
मुंबई-४०० ००१. 


७. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


